टिळकनगर (चेंबूर) पो.स्टे गु.नों.क्र.२५४ /२०१२ मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. असीम सरोदे यांची नियुक्‍ती रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी- २०१४/प्र.क्र.१३५/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१५ 


संदर्भ :- १ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१४/ए.एस.६४/डी-१४, दिनांक 
११.०७.२०१४ 


(२) शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१३५/ पोल १०, दिनांक ११.०९.२०१४ 


(३) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१४/ए.एस.६४/डी-१४, दिनांक 


२८.११.२०१४ 


शासन निर्णय :- टिळकनगर (चेंबूर) WS गु.नों.क्र.२५४/२०१२ मधून उद्धवणा-या न्यायालयीन 


प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. असीम सरोदे यांची विधी व न्याय 


विभागाच्या वरील संदर्भाधीन (१) च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती 


करण्यात आली होती त्यानुसार संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये त्यांना व्यावसायिक फी मंजूर 


करण्यात आली आहे. तथापि , प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. असीम सरोदे यांनी सदरची नियुक्‍ती va 


करण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार संदर्भाधिन अ.क्र.(३) येथील अधिसूचनेन्वये त्यांची नियुक्‍ती रद्द 


करण्यात आली आहे. त्यामुळे अँड. असीम सरोदे यांना व्यावसायिक फी मंजूर केल्याबाबतचा संदर्भाधिन 


क्र. २ येथील शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी - २०१४/प्र.क्र.१३५/पोळल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १५०१०९१२३२४२८५१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun 


Aru Nn Vishnupant Joshi 


DN: CN = Arun Vishnupant Joshi, 


V IS h nu p an t C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU 
H = Section Officer 
Joshi Date: 2015.01.15 11:01:34 +05'30" 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. विधी व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई 
६. वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 
७. अँड.श्री.असीम सरोदे, प्रथमेश को.ऑप.हौ.सो, ५ वी गल्ली, प्रभात रोड, पुणे ४११००४. 
८. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


